बेगमपुरा पोलीस ठाणे, जिल्हा औरंगाबाद येथे 
दाखल असलेला गु.र.क्र.९४/२०१७ चे प्रकरणी 
fers सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड.श्री.राजेंद्र मुगदिया यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०४१६/प्र.क्र. १०६ /पोल-१० 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजुगुरु चौक 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २२.०१.२०१८. 


संदर्भ :- विधी व न्याय विभाग, अधिसुचना क्र. एसपीपी-२०१७/यु.ओ.आर.२१/डी-१४, 
दिनांक २४.०४.२०१७. 
शासन निर्णय: 
बेगमपुरा पोलीस ठाणे, जिल्हा औरंगाबाद येथे दाखळ असलेला 
गु.र.क्र.९४/२०१७ प्रकरणी उद्भवणार्‍या न्यायालयीन प्रकरणी शासनाच्या वतीने कामकाज 
पहाण्यासाठी अँड.श्री.राजेंद्र मुगदिया यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन 
दिनांक २४.०४.२०१७ च्या पत्रान्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. अँड.श्री.राजेंद्र मुगदिया यांना शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांक 
मिटींग २०११/(२४९)/डी-१४, दिनांक १५.०२.२०१४ नुसार शासकीय दराने फी अदा 
करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही 
प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, 
जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
oa शीर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


४. stare निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १७०/२०१७/व्यय-७, 
दिनांक ०९.०६.२०१७ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०४१६/प्र.क्र. १०६ /पोल-१० 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०१२३११२९०६६२२९ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 


e 
D ) | Nn e S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a49495d0d4b31e36ff1d612a85453ca984b7 
4e28fd6f99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh Appaji 


A p p aj S a ste ie 2018.01.23 11:33:28 +05'30' 


(दिनेश आ.सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अँड. श्री.राजेंद्र मुगदिया, ३, परदेशी टॉवर, दर्गा रोड, शाहनूरवाडी, 

औरंगाबाद - ०५ 

७. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (पोलळ-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


